अँड. अरूणा पै यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत. 

शहापूर पोलीस ठाणे, जि. कोल्हापूर येथील 
गु.र.क्र.१३२/२०१९ या गुन्ह्यामधून उद्भवणाऱ्या 
न्यायालयीन प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
मधील न्यायालयीन कामकाजासाठी. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०८२१/प्र.क्र.१८२/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: २७ एप्रिल, २०२२ 


संदर्भ :- (9) विधि व न्याय विभाग, शासनपत्र, क्र.५३/ एसपीपी/२०२१/ “अ शाखा” दि.२४.०९.२०२१ 

(२) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम,दि. २९.०७.२०१५. 

(३) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम,दि. १६.०६.२०१७. 
शासन निर्णय:- 

शहापूर पोलीस ठाणे, जि. कोल्हापूर येथील गु.र.क्र.१३२/२०१९ या गुन्ह्यामधून उद्भवणाऱ्या 

न्यायालयीन प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई या मध्ये शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी संदर्भ 
क्र.१ अन्वये विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त अँड. अरूणा पै यांना खालीलप्रमाणे 
व्यावसायिक फी अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी-----रू.१०,००० (रूपये दहा हजार फक्त) 
विचारविनिमय फी (१ ते ५ तासापर्यंत ).....रु.१०,०००/- (रुपये दहा हजार फक्त) 


सदर फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. अरुणा पै यांना अनुज्ञेय होणार 
नाहीत. तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता फीचे प्रदान करण्यात येणार 
नाही. 
२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधित प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्‍त दर्जाहून 
कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकाकडून तपासून, 
प्रमाणित करून घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता 
संबंधित पोळीस उपायुक्‍त/ पोलीस अधिक्षक यांनी घ्यावी. 
३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “ मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) (१०९), जिल्हा 
पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८-व्यावसायिक व विशेष सेवा” या 
लेखाशीर्षाखालील त्या-त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन आणि 
मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 
४. प्रस्तुत शासन निर्णय संदर्भ क्र. २ व ३ वरील वित्त विभाग शासन निर्णयानुसार मा. उच्च 
न्यायालय व मा. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायालयीन प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या विशेष सरकारी 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०८२१/प्र.क्र.१८२/पोळ-१० 


अभियोक्त्यांना फी अदा करण्यासंदर्भात प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५०२१६१५३४२४२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VENKATESH BHAT 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=50272b97 156a5d281 2bad6725ca46fb2671d1da08208cfdd66 
77facOafd6bf2, 


pseudonym=4BD2A00BD54D7705C239CA2A5785A87EDE45 14EC, 
serialNumber=6E277C9088A4CB8B53E535A4642A6800B908C5DBDB3 
A63175760874EBA717AE1, cn=VENKATESH BHAT 
Date: 2022.05.02 16:16:12 +05'30' 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) विशेष पोलीस महानिरिक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र, कोल्हापूर. 
३) पोलीस अधिक्षक, कोल्हापूर. 
४) वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक, शहापूर पोलीस ठाणे, जि. कोल्हापूर 
) 
) 
) 
) 


५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / HST परीक्षा), मुंबई, महाराष्ट्र राज्य. 

६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 

७ जिल्हा लेखा परिक्षा अधिकारी, कोल्हापूर 

८) अँड. अरूणा पै गंगोत्री को ऑप. हौसिंग सोसायटी, बिल्डिंग नं.७ बी विंग -२०४, टिळक 
नगर, चेंबूर, मुंबई- ४०० ०८९. 

९) कार्यासन अधिकारी (का-१४)/अ' शाखा, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११ निवडनस्ती (पोळ-१०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


